यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत 
अमरावती जिल्हयातील ९२ वैयक्तिक 
घरकुल लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास कार्योत्तर 
मान्यता व निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : यचमु-२०२४/प्र.क्र.१३३/योजना-५ 
मोती महल, २ रा ABST, IVY, जे. टाटा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ ऑक्टोंबर, २०२४. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र. गृनियो- 
२०१७/प्र.क्र.६०/विजाभज-१, दिनांक २४.०१.२०१८. 

२) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो- 
२०१७/प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दिनांक ०८.०१.२०१९. 

३) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/ 
प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दिनांक ०८.०३.२०१९. 

४) शासन शुध्दीपत्रक, विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो- 
२०१७/प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दिनांक ११.०९.२०१९. 

५) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत / घरकुल योजना 
जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती यांचे क्र.५०३, दि.२४.०९.२०२४ रोजीचे प्रशासकीय 
मान्यता आदेश. 

६) सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, अमरावती यांचे क्रमांक ५०५, 
दि.२४.०९.२०२४ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय :- 

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त 
वसाहत/घरकुल योजनेंतर्गत शासन निर्णय संदर्भ क्र. १ व शासन शुध्दीपत्रक संदर्भ क्र. २ ते ४ मधील 
तरतुदींनुसार जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत / घरकुल योजना 
जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२३.०९.२०२४ रोजी बैठक पार पडली. 
सदर बैठकीत जिल्हास्तरीय समितीने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरून संदर्भ क्र.५ येथील 
दि.२४.०९.२०२४ रोजीच्या आदेशान्वये अमरावती जिल्ह्यातील वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांचा 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळी असून सदर प्रस्ताव संदर्भ क्र.६ येथील दि.२४.०९.२०२४ 
च्या पत्रान्वये शासन मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला आहे. 
२. BAIR चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ करीता अमरावती जिल्ह्यातील 
९२ वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास (परिशिष्ट-अ प्रमाणे) कार्योत्तर मान्यता आणि सदरहू 
लाभार्थ्यांकरीता प्रति लाभार्थी रु.१.२० लक्ष प्रमाणे रु.१,१०,४०,००० /- (अक्षरी रुपये एक कोटी दहा 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.१३३/योजना-५ 


लक्ष चाळीस हजार फक्त) व ४ टक्के प्रशासकीय निधी (प्रति घरकुल रु.४८००/- प्रमाणे) 
रु.४,४१,६००/- (अक्षरी रुपये चार लक्ष एक्केचाळीस हजार सहाशे wad) अशा एकूण 
रु.१,१४,८१,६००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी चौदा लक्ष ऐक्क्याऐंशी हजार सहाशे फक्त) इतक्या 
निधीस शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरहू निधीपैकी तूर्त रु.२५,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
पंचवीस लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात येत असून उर्वरित निधी या योजनेंतर्गत निधीच्या 
उपलब्धतेनुसार अदा करण्यात येईल. 


३. 


यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत “परिशिष्ट-अ” मधील ९२ वैयक्तिक घरकुल 


लाभार्थ्यांना सदरहू मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शः 


8. 


अमरावती जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवलेल्या व छाननीअंती अंतिम करुन 
दि.२३.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद लाभार्थ्यांनाच 
सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 


. सर्व लाभार्थी विजाभज प्रवर्गातील वैयक्तिक जात प्रमाणपत्र धारक असणे बंधनकारक असून 


SAT व्यक्तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 


. ज्या व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्र आहे त्याच व्यक्‍तीस GTA अनुज्ञेय राहील. दुसऱ्या व्यक्तीस लाभ 


अनुज्ञेय राहणार नाही. 


. या लाभार्थ्यांनी योजनेंतर्गत तरतुदीनुसार उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्यक राहील. 
. सर्व लाभार्थ्यांना आदेशाच्या दिनांकापासून एका महिन्यात अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे 


आवड्यक राहील. 


. लाभार्थ्यांपैकी एखाद्या व्यक्‍तीच्या नावात, पालकाच्या / वडीलांच्या नावात अथवा आडनावात 


तफावत असल्यास ती तफावत दुर करण्यासाठी संबंधित व्यक्‍तीच्या नावाचा, पालकाच्या 
नावाचा व आडनावाचा पुरावा सादर करणे आवश्‍यक राहील. नाव/आडनावातील तफावत दुर 
न झाल्यास अशा व्यक्‍तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 


. पात्र लाभार्थ्यांची नावे दुबार झाल्यास सदरहू नावे वगळून शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही 


करावी. 


. वरीलप्रमाणे मान्यता दिलेल्या लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देताना संदर्भाधीन शासन 


निर्णय/शुद्धीपत्रकांतील अटी व शातींचे उलंघन होणार नाही याची दक्षता संबंधीत सहायक 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांनी घ्यावी. 


सदरहू प्रकरणी लाभार्थ्यांच्या सर्व कागदपत्रांची व अटींची पुर्तता झाल्याची खातरजमा 


करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, अमरावती 
व सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, अमरावती यांची राहील. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.१३३/योजना-५ 


प. सदरहू निधी वितरीत करण्यासाठी उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, अमरावती 
यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, सदरहू निधी 
कोषागारातून आहरित करण्यासाठी सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, अमरावती यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी आवश्‍यक तरतूद संबंधित यंत्रणेस 
वितरीत करावी. तसेच, कामाबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा. 

दर जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, अमरावती व सहायक 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, अमरावती यांनी सर्व अटी व शतींच्या पुर्ततेशिवाय निधी खर्च 
करु नये. तसेच, याकरीता कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त निधी मंजूर केला जाणार नाही. 


9. याबाबतचा खर्च सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात मागणी झेडजी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२२५, 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गाचे कल्याण, (०१) 
(०३) विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती यांच्याकरीता WAG चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना (२२२५-ई 
८२१) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२४-२५ करीता प्राप्त आर्थिक 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारे सहायक अनुदान 
(वेतनेत्तर) हे सशर्त सहायक अनुदान आहे. 


ठर वित्तीय नियमावली व महाराष्ट्र अर्थ नियमावली पुस्तिकानुसार वित्त विभागाने निर्गमित 
केलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करताना कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची 
दक्षता घेण्याची, तसेच सदर निधी खर्च केल्यानंतर उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilisation Certificate) 
वेळोवेळी महालेखापाल, शासन व संबंधितांना सादर करण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांची राहील. 

ae सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४१००८१८४३०९०८३४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAVINDRA 
RAMDAS PETKAR = 


(र. रा. पेटकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.१३३/योजना-५ 


३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव, (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

१२. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
१३.जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, अमरावती. 
१४.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

१५.प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक), अमरावती. 
१६.प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, अमरावती. 

१७.सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, अमरावती. 

१८.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती. 

१९.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / नागपूर. 

२१.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

२२.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३.निवड नस्ती (योजना-५). 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.१३३/योजना-५ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : यचमु-२०२४/प्र.क्र.१३३/योजना-५ 
दिनांक :- ०८ ऑक्टोंबर, २०२४ 


परिशिष्ट-अ 


यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत/घरकुल योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ करीता कार्योत्तर मान्यता व निधी 
उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील ९२ लाभार्थ्यांची यादी. 


अ.क्र तालुका । ग्रामपंचायतचे नाव गावाचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 

1 १_| चांदुर बाजार करजगाव करजगाव साहेबराव महादेवराव बोरवार 

२ | चांदुर बाजार बेलोरा बेलोरा जयराम शांकर PLATS 
चांदुर बाजार | कुरळपुर्णा कुरळ पुर्णा भगवंत शामराव आमझरे 

४ | चांदुर बाजार FART निंभोरा शांकर नारायण शिन्दे 

५. । चांदुरबाजार | कुरळपुर्णा कुरळ पुर्णा दिलीप चंपत गोहत्रे 
चांदुर बाजार | चिंचोली काळे | चिंचोली काळे श्रीक्रुष्ण गोविंदराव पावडे 

७ | चांदुर बाजार बेसखेडा परसोडा नितीन अरुन टेकाडे 

८ । चांदुरबाजार | राजणापुूर्णा राजणा पुर्णा चेतराम राजाराम पारीसे 

९ | चांदुरबाजार | राजणापुूर्णा राजणा पुर्णा देविदास चेतराम पारीसे 

डिड चांदुर बाजार | हिरुळपुर्णा हिरुळ पुर्णा सचिन अशोक सुल्ताने 

११ | १ | चांदुर बाजार | हिरुळपुर्णा हिरुळ पुर्णा अशोक मानिक सुल्ताने 

१२ | चांदुरबाजार | कुरळपुर्णा कुरळ पुर्णा WRI साहेबराव नांदने 

१३ | चांदुर बाजार मासोद मासोद spent फ़िकिराजी आमझरे 

१४ | चांदुर बाजार | टाकरखेडा पुर्णा | टाकरखेडा पुर्णा जयराम किसन बोरवार 

१५ | चांदुर बाजार माधान माधान दिपक सुभाष गोहत्रे 

१६ | चांदुर बाजार माधान माधान सारिका संतोष रडके 

१७ | चांदुर बाजार माधान माधान शरद दादाराव डवके 

१८ | चांदुर बाजार माधान माधान निलेश तुलशिदास बोबडे 

१९ | चांदुर बाजार | ब्राम्ह्णवाडा थडी । ब्राम्हणवाडा थडी रेखा पुरुषोत्तम आमझरे 

२० | चांदुर बाजार माधान माधान रमेश गोविदराव ढोक 

२१ । चांदुर बाजार बोराळा बोराळा रजनी वासुदेव नांदने 

२२ | चांदुरबाजार | कुरळपुर्णा कुरळ पुर्णा प्रेमिला श्रीक्रुष्ण बोरवार 

२३ | चांदुरबाजार | तळणीपुर्णा तळणी पुर्णा प्रफुल्ल साहेबराव खेरकार 

२४ । चांदुर बाजार माधान माधान तुळशिदास नामदेवराव बोबडे 

२५ | चांदुर बाजार माधान माधान नरेंद्र प्रभाकर डवके 

२६ | चांदुर बाजार | शिरजगावबंड | शिरजगाव बंड रत्नमाला सहदेव पारीसे 


पृष्ठ ८ पैकी षु 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.१३३/योजना-५ 


अ.क्र तालुका | ग्रामपंचायतचे नाव गावाचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 
२७ | चांदुरबाजार | घाटलाडकी घाटलाडकी गुलाब सोनाजी कोरडकर 
२८ | चांदुर बाजार | चिंचोळी काळे । चिंचोली काळे अरविंद गुलाब पाटील 
२९ । चांदुर बाजार | चिंचोळी काळे | चिंचोली काळे संदिप बाळक्रुष्ण डोके 
३० | चांदुर बाजार | कुरळपुर्णा कुरळ पुर्णा सुर्यभान किसन आमझरे 
३१ | चांदुर बाजार माधान माधान मोहन सुभाष Wes 
३२ । चांदुर बाजार माधान माधान जितेंद्र प्रभाकर डवके 
३३ | चांदुर बाजार बोराळा बोराळा जगदिश AT नांदने 
३४ । चांदुर बाजार तोंडगाव तोंडगाव नंदकिशोर काशिनाथ कुरवाडे 
३५ | चांदुरबाजार | तळणीपुर्णा तळणी पुर्णा दुर्गा गणेश नान्हे 
३६ | चांदुरबाजार | तळणीपुर्णा तळणी पुर्णा निलेञ गोपाळ नान्हे 
३७ | चांदुरबाजार | पिपरी थुगाव पिंपरी थुगाव छत्रपती महादेव कुरवाडे 
३८ । चांदुर बाजार मासोद मासोद राजेंद्र सुर्यभान आमझरे 
३९ | चांदुर बाजार ब्राम्हणवाडा थडी | ब्राम्हणवाडा थडी शांती श्रीराम आमझरे 
४० | चांदुर बाजार  ब्राम्ह्णवाडा थडी | ब्राम्हणवाडा थडी बेबी रमेश कुरवाडे 
४१ । चांदुर बाजार | ब्राम्ह्णवाडा थडी | ब्राम्हणवाडा थडी पंजाब गनपत पचारे 
४२ । चांदुरबाजार | जवळा ऱहाहापुर | जवळा शाहापुर दुधाराम पंवार 
४३ | चांदुर बाजार माधान माधान प्रभाकर तुलशिराम डवके 
४४ | चांदुर बाजार तोंडगाव तोंडगाव अशोक डोमाजी कुरवाडे 
४५ | चांदुर बाजार रेडवा रेडवा देविदास शिताराम जाधव 
४६ | चांदुरबाजार | हिरुळपुर्णा हिरुळ पुर्णा HRT बाळुभाऊ इंदोरे 
४७ | चांदुर बाजार | हिरुळपुर्णा हिरुळ पुर्णा नंदकिशोर झोलाजी आमझरे 
४८ | चांदुर बाजार बेसखेडा परसोडा नितीन बापुराव ब्राम्हणकर 
४९ | चांदुर बाजार बेसखेडा परसोडा शंकर दालतराव गाडे 
yo | चांदुर बाजार | जवळा ठाहापुर | जवळा शहापुर रामक्रुष्ण साहेबराव गावंडे 
५१ | चांदुर बाजार ब्राम्हणवाडा थडी । ब्राम्हणवाडा थडी सुरेश रामचंद्र पारीसे 
५२ | चांदुर बाजार तोंडगाव तोंडगाव गोपाल रमेश कुरवाडे 
५३ | चांदुर बाजार बेलोरा बेलोरा yoann सिकंदरशाह 
५४ | चांदुर बाजार तोंडगाव तोंडगाव वासुदेव जंगलाजी नान्हे 
५५ । चांदुर बाजार करजगाव करजगाव संदिप साहेबराव बोरवार 
५६ | चांदुर बाजार रेडवा रेडवा विकास ओंकार पवार 
yo | चांदुर बाजार मासोद मासोद Wat हरिभाऊ कोल्हे 
५८ | चांदुर बाजार | चिंचोली काळे | चिंचोली काळे भिमराव मानिक Sach 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.१३३/योजना-५ 


अ.क्र तालुका । ग्रामपंचायतचे नाव | गावाचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 
५९ । चांदुर बाजार | टाकरखेडा पुर्णा | टाकरखेडा पुर्णा रामचंद्र जयराम बोरवार 
६० | चांदुर बाजार बेसखेडा परसोडा रजनी सुरेश हिंगनकर 
६१ | चांदुर बाजार बेसखेडा परसोडा अन्नपुर्णा काशिराव पाटील 
६२ | चांदुर बाजार | ब्राम्ह्णवाडा थडी | ब्राम्हणवाडा थडी सुरेश राजेराम आमझरे 
६३ | चांदुर बाजार बेसखेडा परसोडा बाळु बाबलाजी टेकाडे 
६४ | चांदुर बाजार माधान माधान नागोराव गुलाब भागवत 
६५ । चांदुर बाजार नानोरी नानोरी पुष्पा गंगाधर पाटील 
६६ | चांदुर बाजार | हिरुळपुर्णा हिरुळ पुर्णा रामदास गोविंद आमझरे 
६७ | चांदुर बाजार बेसखेडा परसोडा धनराज वासुदेव टेकाडे 
६८ | चांदुर बाजार | ब्राम्हणवाडा थडी | ब्राम्हणवाडा थडी MPO रामभाऊ नांदने 
६९ । चांदुर बाजार | gro yu कुरळ पुर्णा राजकन्या विठल नांदने 
wo | चांदुर बाजार बेसखेडा परसोडा सुनिल रामनाथ बोंडसे 
७१ | चांदुर बाजार बेसखेडा परसोडा धिरज भिमराव बोंडसे 
७२ | चांदुर बाजार नानोरी नानोरी ज्ञानेश्वर चंपतराव पाटील 
७३ | चांदुरबाजार | हिरुळपुर्णा हिरुळ पुर्णा सुभाष झोलाजी आमझरे 
७४ | चांदुरबाजार  हिरुळपुूर्णा हिरुळ पुर्णा पंकज बाळुभाऊ इंदोरे 
७५ | चांदुर बाजार सर्फ़ाबाद सर्फ़ाबाद दयाराम पुर्णाजी भानगे 
७६ | चांदुर बाजार सर्फ़ाबाद सर्फ़ाबाद रामेश्वर पुंदलिक भानगे 
७७ | चांदुरबाजार | हिरुळपुूर्णा हिरुळ पुर्णा मोहन बाळाभाऊ इंदोरे 
७८ | चांदुर बाजार माधान माधान राजकुमार नामदेव बोबडे 
७९ | चांदुर बाजार करजगाव करजगाव रोशन साहेबराव बोरवार 
८० | चांदुरबाजार | कुरळपुर्णा कुरळ पुर्णा नारायन तुळशिराम पारीसे 
८१ | चांदुर बाजार बेसखेडा परसोडा बाळु उत्तमराव टेकाडे 
८२ । चांदुर बाजार रेडवा रेडवा साहेबराव संपत राठोड 
८३ | चांदुर बाजार रेडवा रेडवा भोजसिंग हरिदास जाधव 
८४ | चांदुर बाजार रेडवा रेडवा रमनसिंग साहेबराव राठोड 
८५ | चांदुर बाजार बेसखेडा परसोडा प्रमोद पंजाब पाटील 
८६ | चांदुर बाजार देउरवाडा देउरवाडा पुरुषोत्तम रामक्रुष्ण आमझरे 
८७ | चांदुर बाजार माधान माधान गोपाळ दादाराव डोक 
८८ | चांदुर बाजार माधान माधान संदिप दादारावजी डवके 
८९ | चांदुर बाजार मासोद मासोद शंकर बापुरावजी डहाके 
९० | चांदुर बाजार । धानोरा पुर्णा शहापुर महादेव रामाजी आमझरे 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२४/प्र.क्र.१३३/योजना-५ 


अ.क्र तालुका । ग्रामपंचायतचे नाव गावाचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव 
९१ | चांदुर बाजार | राजणापुूर्णा राजणा पुर्णा रामचंद्र महादेव रोकडे 
९२ | चांदुर बाजार | शिरजगावबंड | शिरजगाव बंड सुनंदा राजेंद्र नांदने 
RAVINDRA 
RAMDAS PETKAR 
(र. रा. पेटकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


